यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी 
(यशदा) च्या नियामक मंडळावरील शासकीय 
सदस्यांचे नामनिर्देशन. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : यशादा-२०२१/प्र.क्र.५१/२०२१/१२-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मे, २०२१. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सा.प्र.वि.क्र. यशदा-२०१९/प्र.क्र.१५७/२०१९/१२-अ, दि. १७ जानेवारी, २०२० 
२ महासंचालक Barat, YY यांचे अ.शा.पत्र क्र.०२-॥॥॥॥/२०२१/३0७ Comp, दि.१२ एप्रिल, २०२१ 


शासन निर्णय :- 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी (यशदा) या संस्थेच्या संस्थापन WAI Aces (Memorandum of 

Association) नियम ९ मधील तरतुदीनुसार यशदा संस्थेच्या नियामक मंडळाची रचना स्पष्ट करण्यात आली असून नियम 
१२ नुसार नामनिर्देशित सदस्यांच्या नेमणुकीचा कालावधी तीन वर्षे असा आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये नियुक्‍त केलेले नामनिर्देशीत शासकीय सदस्य श्री.संजय कुमार, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई हे सदस्य सेवा निवृत्त झाल्यामुळे सदर पद रिक्‍त झाले आहे. 

त्यामुळे संदर्भाधीन क्र.२ च्या पत्रान्वये नियामक मंडळांच्या सदस्यांच्या नेमणूकीचा प्रस्ताव यशदाने शासन मान्यतेसाठी 
सादर केला आहे. 
2. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेच्या संस्थापन समयलेख्यातील नियम ९ 
(सहा ) अन्वये खालील शासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती शासन करीत आहे :- 


शासकीय सदस्य 
अ.क्र. | नियम क्रमांक सदस्याचे नाव 
_ Q(vi) १) श्री.नितीन करीर, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, (महसुल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क) म 


व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


उपरोक्त शासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 3 वर्षे अथवा पुढील आदेशा 
होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत राहील. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१९१७३०४२३००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sujata Manoj 
Saunik 


335645 


(सुजाता सौनिक) 
अपर मुख्य सचिव (सेवा) 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय. मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) श्री.नितीन करीर, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, ( महसुल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क) महसुल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
४) महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड,पुणे. 
५) अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
६) निवडनस्ती/१२-अ. 


